उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर, जि. सांगली 
येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी वस्रधुलाई 

सेवेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास परवानगी 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र. ३६ /आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ९ फेब्रुवारी, २०२४. 


वाचा : 
१) सह संचालक, आरोग्य सेवा रुग्णालय (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- आसेआ/कक्ष- 
३/टे-९/न.क्र. /वि.नि.४०/उपजिरुई/कंवस्रधुलाई/१३५०९-१२/२३ दि.२३.११.२०२३ 


प्रस्तावना : 

उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर, जि. सांगली येथे पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी वस््रधुलाई 
सेवेची माहे जुळे २०१७ ते मे २०१८ या कालावधीतील प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. या बाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : 


उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर, जि. सांगली येथे दत्त पॉवर लांड्री, इस्लामपूर 
यांच्याकडून पुरविण्यात आलेल्या कंत्राटी वस्रधुलाई सेवेची माहे जुलै २०१७ ते मे २०१८ कालावधीतील 
खालील प्रमाणे त्या खालील अटीच्या अधिन राहून एकूण रु. ८६,४९९/- (अक्षरी रुपये शहाएऐंशी हजार 
चारशे नव्यान्नव फक्त) इतक्या रक्कमेचे प्रलंबित देयके अदा करण्यास कार्येत्तर मंजुरी देण्यात येत 
आहे. 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव प्रदानाचा दिनांक प्रलंबित देयकाची रक्‍कम 
| ३१-०७-२०१७ रु. २०,८०२/- 
उपजिल्हा रुग्णालय, = 
M? इस्लामपूर : वागती ३१-०८-२०१७ . 3,849/- 
, जि. सांगली 
ग ३०-०९-२०१७ रु. ३,९०९/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.३६/आरोग्य 3 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव प्रदानाचा दिनांक प्रलंबित देयकाची रक्‍कम 
४. ३१-१०-२०१७ रु. ६,६६९/- 
4. 30-99-2099 रु. ७,७८५/- 
न ३१-१२-२०१७ रु. ७,६१४/- 
७. ३१-०१-२०१८ रु. ४,१९६/- 
ति २८-०२-२०१८ रु. ६,१५९/- 
क ३१-०३-२०१८ रु. ६,४९६/- 
व्यि ३०-०४-२०१८ र. ्ा- 
a 39-04-2094 रु. ९,२२३/- 
एकूण रु. ८६,४९९/- 
अटीव शर्ती-: 
१) यापूर्वी देण्यात आलेल्या कार्यरंभ आदेशातील व करारातील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पाळन 


2. 


२०१५ चे परिशिष्ट वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग - पहिला, उपविभाग - एक मधील 


करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची राहील. 


x 


निर्णय/परिपत्रके/नियम यांचे काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्याची 


राहील. 


सदर प्रलंबित देयके अदा करतांना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या सूचना/झासन 


AN 
— 


सदर देयके योग्य असल्याची तसेच प्रलंबित देयके दुबार अदा करण्यात आले नसल्याची 


खातरजमा करुनच अदायगी करण्यात यावी. याबाबतची जबाबदारी क्षेत्रिय कार्यालयाची 


राहील. 


<< 


आरोग्य ०१- नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकीत्सा, ११० - रुग्णालये व दवाखाने. (०१) (०८) 
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचा ग्रामिण रुग्णालयाइतका दर्जा सुधारणे (२२१० ०४१३) (१० कंत्राटी 


सदर देयके सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मागणी क्र. आर १, २२१० वैद्यकिय सेवा व सार्वजनिक 


सेवा) यामधून खर्च भागविण्यात येणार आहे. 


सदर शासन निर्णय क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३ विनियम, भाग-२ दि.१७ एप्रिल, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.3६/आरोग्य 3 


अनुक्रमांक ६, नियम क्र. ४० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार व 
त्यात नमुद अटीची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधिन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०२०८१६३८३१२११७ असा आहे. आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 

DEP; 

25. 12b28757a9a542f2f807ba459543ed1 9dc809f2F 

150: /१९२400032, st=Maharashtra, 

seri 890F58514593563E9788A66733 
JAS MAHADEO DHULE 


FOA गी 
Date: 2024.02.09 18:20:35 4-05'30' 


(शि. म. धुळे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 

प्रत, 

१. महालेखापाल, महाराष्ट्र- १/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

२. आयुक्त आरोग्य सेवा, तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

संचाळक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालय राज्यस्तर), मुंबई. 

५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, कोल्हापूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, सांगली. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. सांगली. 
वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालय, इस्लामपूर, जि. सांगली 
निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


mao (२ ७ —& 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


